विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 
नाशिक येथे विविध विभाग सुरु 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२४२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २४ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा : 


आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३आ/टे- 
६/विसंसेरुअतिदोनमजलेबांध/४०३८-३९/१५, दिनांक ३१.०३.२०१५. 


प्रस्तावना : 

मा. मंत्री (वित्त व नियोजन, वने) यांनी दिनांक २० जुले, २०१८ रोजी विधिमंडळात मराठवाडा, 
विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलदगती विकासासाठी विविध उपाययोजनांची घोषणा केलेली आहे. 
त्यामध्ये विभागीय संदर्भ रुग्णालय नाशिक येथे सुपरस्पेशालीटी सेवा सुरु करण्यासाठी रु. ३५.०० 
कोटी इतका निधी दिला जाईल. अशी घोषणा करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने विभागीय संदर्भ सेवा 
रुग्णालय, नाशिक येथे पेडीयाट्रिक विभाग, न्युरोसर्जरी विभाग व प्लास्टीक सर्जरी विभाग नव्याने सुरु 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 

२. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथे सुपर स्पेशालीटी सेवा सुरु करण्याच्या दृष्टीने ३० 
खाटांचे पेडीयाट्रिक विभाग, ३० खाटांचे न्युरोसर्जरी विभाग व ३० खाटांचे प्लास्टीक सर्जरी विभाग 
तसेच १५ खाटांचे अर्भक अतिदक्षता विभाग (९.।.७.५).) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथील सदर विभागांचे बांधकाम व पद निर्मिती व निधी 
उपलब्धतेबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


DRT FU क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२४२ /आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२३११२५१३१०१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h anil Dinesh Kadam Patil र 
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
. Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 
Dj n es h = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 


Kadam Patil ३८/१४/०७45 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
७. वैद्यकीय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक. 

निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


